पिंपरी-चिंचवड, नवनगर विकास प्राधिकरण मंजूर विकास 
योजना सुधारित (दुसर्‍यांदा) करण्याकरिता उप संचालक, 
नगर रचना, विकास योजना, fears घटक, औरंगाबाद 
महानगरपालिका, औरंगाबाद कार्यालय तेथील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांसह पिंपरी-चिंचवड, महानगरपालिका, पिंपरी, 
पुणे येथे स्थलांतरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विघयो-३८१६/७५७/प्र.क्र.१९१/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८. 
संदर्भ :- 
१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिपीव्ही-२३१०/८७०/प्र.क्र.२२४/१०/नवि-२७, 
दि.१३.०१.२०११. 
२. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड, महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे यांचे पत्र क्र.नरवि/ कावि/१५/ 
९१/२०१५, दि.२३.०६.२०१५. 
३. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.वि.यो.पिंपरी-चिंचवड/ 
अर्थसंकल्प/२३५३, दि.३०.०४.२०१६. 
प्रस्तावना :- 


आयुक्त पिंपरी-चिंचवड, महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे-४११ ०१८ यांनी संदर्भाधिन 
दि.२३.०६.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये पिंपरी-चिंचवड, महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड, नवनगर 
विकास प्राधिकरणासाठी मंजूर विकास योजना सुधारित (दुसर्‍यांदा) करण्याकरिता उप संचालक, 
नगर रचना यांच्या अधिपत्याखालील १८ अस्थायी पदांचे विकास योजना विशेष घटक कार्यालय 
“पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण घटक” या 
अभिनामाने स्थापन करण्याची विनंती केलेली आहे. या अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड, नवनगर विकास 
प्राधिकरण मंजूर विकास योजना सुधारित (दुसऱ्यांदा) करण्याकरिता उप संचालक, नगर रचना, 
विकास योजना, विशेष घटक, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद कार्यालय तेथील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांसह पिंपरी-चिंचवड, महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे येथे स्थलांतरित करण्यास संचालक, 
नगर रचना, पुणे यांनी संदर्भाधिन दि.३०.०४.२०१६ व दि.३०.११.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये आव्यक 
ती शिफारस केलेली आहे. सदर विनंतीचा विचार करून शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


पिंपरी-चिंचवड, नवनगर विकास प्राधिकरण मंजूर विकास योजना सुधारित (दुसऱ्यांदा) 
करण्याकरिता उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, fey घटक, औरंगाबाद 
महानगरपालिका, औरंगाबाद कार्यालय खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या १५ अस्थायी 
पदांसह व कार्यरत कर्मचाऱ्यांसह पिंपरी-चिंचवड, महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे येथे स्थलांतरीत 
करण्यास व “पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण घटक” 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८१६/७५७/प्र.क्र.१९१/नवि-२७, 


या अभिनामाने स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचे कार्यालय या आदेझाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत कार्यान्वित करण्यात यावे. 


अ. क्र. पदांचे नांव सहाव्या वेतन आयोगानुसार । ग्रेड वेतन | एकूण 
वेतनसंरचना (रुपयात) रुपयात । पदे 
x उप संचालक, नगर रचना रु.१५६००-३९१०० ७६०० हि 
(राजपत्रित / गट-आओ) 
२ | नगर रचनाकार (राजपत्रित / | रु.१५६००-३९१०० ५४०० शं 
गट-आओ) 
३ | सहाय्यक नगर रचनाकार रु.९३००-३४८०० ४४०० २ 
(राजपत्रित / गट-ब) 
४ | रचना सहायक () रु.९३००-३४८०० ४३०० ३ 
(ii) रु.९३००-३४८०० ४४०० 
(५ वर्षाच्या अर्हताकारी 
सेवेनंतर सहाय्यक नगर 
रचनाकार) 
५ | कनिष्ठ आरेखक (i) रु.५२००-२०२०० २४०० २ 
(ii) रु.९३००-३४८०० 
(५ वर्षाच्या अर्हताकारी ४२०० 
सेवेनंतर) 
६ | अनुरेखक रु.५२००-२०२०० २००० २ 
रु.५२००-२०२०० २४०० 
(७ वर्षाच्या अर्हताकारी 
सेवेनंतर) 
७ | उच्चश्रेणी लघुलेखक रु.९३००-३४८०० ४४०० 4 
८ | वरिष्ठ लिपिक रु.५२००-२०२०० २४०० = 
९ | कनिष्ठ लिपिक रु.५२००-२०२०० १९०० 1 १| 
| 90 | हिपाई रु.४४००-७४४० १३०० कि 
VET: | १५ 


०२. उक्त घटकातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे अनुज्ञेय वेतन व भत्ते तसेच आस्थापना खर्च 
(कार्यालयीन वाहन, दूरध्वनी, संगणक, स्टेशनरी, फर्निचर इत्यादी) पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिकेने प्रथम दरमहा अदा करावा. तसेच, पिंपरी-चिंचवड, नवनगर विकास प्राधिकरण 
यांचेकडून परस्पर सांमजस्याने 40% प्रमाणात खर्च महानगरपालिकेने वसूल करुन घ्यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८१६/७५७/प्र.क्र.१९१/नवि-२७, 


०३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्र.२०१८०३२८१५२६५२३३२५ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 


रं DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
| S h Nn (1 Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=21ebe4508a75a76704151 2feeaabb8f2d5bc8caf8 
57fe02cd29ce4bbb772da09, 


७ e e 
serialNumber=f8a0fc598f692587 efafe9bd62df9e449fdf81 
¢803c27adf1782c97c76ebcba5, cn=Vishnu Shripati Patil 
Date: 2018.03.31 15:04:12 +05'30' 


(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 


३. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
४. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद / पुणे. 


. आयुक्‍्त,औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 


६. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड, महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे-४११ ०१८. 


१४. 
१५. 
१६. 


संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (०५ प्रतींसह). 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, निगडी, 


पुणे-४११ ०४४. 


. संचालक, नगर रचना व सह सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

.सह संचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

.सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे. 

.उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, औरंगाबाद महानगरपालिका, 


औरंगाबाद. 


, उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 


व पिंपरी-चिंचवड, नवनगर विकास प्राधिकरण घटक, पिंपरी, पुणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / पुणे. 

कक्ष अधिकारी (नवि-२२/ नवि-२५), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती / नवि-२७. 


के 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


